पांगरी (तर्फे ओतूर) ता. जुन्नर येथे मंजूर 
झालेले प्राथमिक आरोग्य केंद्र जागा उपलब्ध 
नसल्याने मौजे-बल्लाळवाडी ता.जुन्नर, जि.पुणे 
येथे मंजूर करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्राआके -२०१८/प्र.क्र.३२४/आरोग्य-३ अ 
१० वा मजला, गो.ते.रुग्णालय समूह इमारत,एलटी मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख: दि. २९ जुले,२०१९ 
वाचा 

१. सार्वजनिक आरोग्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१२ / प्र.क्र.१४२/ आ- 

३,दिनांक १७ जानेवारी,२०१३ 
२. सह संचालक,आरोग्य सेवा (प्रा.आ.केंद्र/उपकेंद्रे/दवाखाने ),मुंबई यांचे क्र.संआसे/ 

कक्ष-७ अ/ टे-७/स्थलांतर/पांगरी तर्पे ओतूर/बल्लाळवाडी/पुणे/५९१८- 

२०,दि.७/३/२०१९ चे पत्र. 


प्रस्तावना - 

संदर्भाधिन अनुक्रमांक १, दि.१७/१/२०१३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मौजे- पांगरी ( तर्फे 
ओतूर ) ता.जुन्नर, जि.पुणे या ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करण्यात आले होते. संदर्भाधिन 
अनुक्रमांक २,दिनांक ७/०३/२०१९ रोजीच्या पत्रान्वये सदर ठिकाणी इमारतीसाठी जागा उपलब्ध 
नसल्यामुळे तेथील प्राथमिक आरोग्य केंद्र रद्द करण्यात येवून मौजे- बल्लाळवाडी, ता.जुन्नर,जि. पुणे 
याठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करण्याबाबतचा प्रस्ताव प्राप्त झाला आहे. त्यानुसार 
पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 
शासन निर्णय- 

मौजे- पांगरी ( तर्फे ओतूर )ता.जुन्नर, जि.पुणे याठिकाणी दिनांक १७ जानेवारी,२०१३ रोजीच्या 
शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेले प्राथमिक आरोग्य केंद्र जागा उपलब्ध नसल्यामुळे रद्द करण्यात येत 
असून, मौजे- बह़लाळवाडी, ता.जुन्नर,जि- पुणे याठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करण्यास 
खालील अटींच्या अधिन राहून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे :- 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राआके-२०१८/प्र.क्र.३२४/आरोग्य-३ अ 


१ सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी मौजे-बल्लाळवाडी ग्रामपंचायतीने मोफत जागा देणे 
अनिवार्य राहील. 

२) सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी विहित पध्दतीने जागा अधिग्रहित करुन या जागेवर 
प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे बांधकाम करण्यात येईल. तसेच सदर प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी आवश्‍यक 
ती पदनिर्मिती व निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०७२९११२९४८७४१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Roshani Dinesh 


Roshani mer 


DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 


D i n e S h 01 णी 


2.5.4.20=ef30cb7b664b40931538c1bc53 
e 2d12b8f769b4641 13ab890f880b12d270 
Kadam Patil 22sec coms 
(रो.दि.कदम-पाटील) 
अवर सचिव,महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


मा.मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव 

मा.विरोधी पक्षनेता,विधानसभा/विधान परिषद,विधानमंडळ,मुंबई 

मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य विभाग) यांचे खाजगी सचिव 

मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य विभाग) यांचे खाजगी सचिव 

मा. पालकमंत्री, पुणे जिल्हा, जि-पुणे 

AYA, SRY सेवा तथा अभियान संचालक,राष्ट्रीय आरोग्य अभियान,मुंबई 
जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, पुणे. 

संचाळक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय मुंबई. 

सह संचालक, आरोग्य सेवा (प्रा.आ.केंद्र/उपकेंद्र/दवाखाने, आरोग्य सेवा 
संचालनालय, मुंबई 

१०.उप संचाळक, आरोग्य सेवा,पुणे मंडळ, पुणे. 

११.जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन व विकास मंडळ, पुणे. 


Cc ww A  -5 


o~ 
ae 
. 


0 ae 6 & 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्राआके-२०१८/प्र.क्र.3२४/आरोग्य-३ अ 


१२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१३.जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, पुणे 

१४.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पुणे. 

१५.मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 

१६.जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे 

१७.तालुका आरोग्य अधिकारी, पंचायत समिती कार्यालय जुन्नर, ता-जुन्नर जि-पुणे 
१८. निवड नस्ती (आ-३अ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


